RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५, अंक ५४ ( २ )]] 


गुरुवार , मे २ , २०१९ / वैशाख १२, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १३७ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासनाने 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ मे २०१ ९ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम , १ ९५५. 

क्रमांक खाक्षेस-२०११/प्र.क्र .२६२/रस्ते- ८. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची अधिसूचना क्र . खाक्षेस 
२०११/प्र.क्र.२६२/रस्ते -८, दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०१६ (यापुढे “ उक्त अधिसूचना ” असे संबोधण्यात येईल ) जी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, 
१९ ५५ (१९ ५५ चा ५५) च्या कलम (३) (४) व (६) नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने पुणे जिल्ह्यातील उर्से 
(मुंबई -पुणे द्रुतगती मार्गाजवळ) सुरु होणाऱ्या वडगाव- काटवी- आंबी- आकुर्डी( ता.मावळ )-नानोली-यलवडी - देहू-निघोजे- मोई- कुरळी-चिंबळी 
( राज्य मार्ग क्र .५०)-आळंदी-चिचोली ( खु.)-सोकी-गोळेगाव-भावडी- लोणीकद (पुणे नगर रस्ता)-बकोरी-वाडेबोल्हाई -भिवरी ( जुना राष्ट्रीय 
महामार्ग क्र.९)-आळंदी (म्हातोबाची)-लोणी काळभोर-वडकी ( सासवड रस्ता)-होळकरवाडी- वडाचीवाडी- आसकरवाडी-गोगलेवाडी- वेळू 
शिवरे-राष्ट्रीय महामार्ग-४ ( खेड शिवापूरजवळ ) या नविन रस्त्याच्या आखणीस विशेष राज्य मार्गम्हणून मंजुरी देण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेत ( उक्त अधिसूचना) नमुद केल्यानुसार पुणे (पूर्व) 
चक्राकार मार्ग म्हणून संबोधण्यात येणाऱ्या या मार्गामधील जमिनीला राज्य मार्ग (विशेष क्रमांक -१) म्हणून घोषित केले आहे आणि मुख्य 
अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यांना विशेष राज्य मार्ग क्र.१ यासाठी महामार्ग प्राधिकारी म्हणून घोषित केले आहे ; 

तसेच ज्याअर्थी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी उसे ते सोलू या दरम्यान ३८ किलोमीटर लांबीचा रिंग रोड बांधण्यास 
प्रस्तावित केले आहे ; 

ज्याअर्थी सदर परिशिष्टामध्ये म्हणजे उर्से ते सोलू या दरम्यानचे विनिर्दिष्ट केलेले संरेखन ( आखणी) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळामार्फत प्रस्तावित कार्यक्षेत्रामधून वगळणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम , १९ ५५ (१९ ५५ चा एल.व्ही.) च्या कलम (३), ( ४) व (६) नुसार प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन तसेच महाराष्ट्र सामान्य खंड अधिनियम (१९ ०४ चा आय) आणि त्याअनुषंगाने प्रदान केलेल्या सर्व अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन ‘ उक्त अधिसूचना खालीप्रमाणे सुधारीत करीत आहे ; 


भाग चार - ब -१३७-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २, २०१ ९ / वैशाख १२, शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेतील (उक्त अधिसूचना) परिशिष्टामधील रकाना क्र .१ मध्ये नमुद 
केलेल्या अनुक्रमांक २ ते २३ मधील नोंदी वगळण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ. अ . सगणे, 
शासनाचे सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मे २, २०१ ९/ वैशाख १२, शके १ ९ ४१ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 2nd May, 2019 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HIGHWAY ACT, 1955 . 


No.PSP - 2011/CR -262/Road-8. — Whereas, by the Government Notification , Public Works 
Department, No.PSP.2011/CR.262/Road - 8 , dated the 30th November 2016 (hereinafter referred to as 
" the said notification ” ), issued in exercise of the powers conferred by sections 3 , 4 and 6 of the 
Maharashtra Highways Act (LV of 1955 ), the Government of Maharashtra has declared the new 
alignment of Road in Pune district staring from Urse (Near Mumbai – Pune Expressway ) – Wadgaon 
Katvi-Ambi- Akurdi ( Taluka Maval) – Nanoli -Yalwadi-Dehu -Nighoje-Moi-Kurali-Chimbali (State Highway 
No. 50) – Alandi- Chicholi (Khurd ) – Soki- Golegaon -Bhawadi-Lonikand (Pune Nagar Road ) - Bakori 
Wadebolhai- Bhivari (Old National Highway No. 9) – Alandi-(Mhatobachi)-Lonikalbhor -Wadaki (Saswad 
Road ) -Holkarwadi-Wadachiwadi-Askarwadi-Gogalewadi-Welu - Shiware -and ends at National Highway 
No.4 (Near Khed -Shivapur), to be the State Highway (Special) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra declared the lands mentioned in the Schedule 
appended to the said notification as a State Highway (Special) No.1 and the Chief Engineer, 
Maharashtra State Road Development Corporation , Limited to be the Highway Authority for the State 
Highway (Special) No.1 ; 

And whereas , Pune Municipal Regional Development Authority proposed to construct Ring Road 
between Urse to Solu length about 38 Kilometer ; 

And whereas , it is necessary to omit the said length of alignment specified in the said Schedule , 
i.e. in between Urse to Solu , from the purview ofMaharashtra State Road Development Corporation , 
Limited ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sections 3 , 4 and 6 of the Maharashtra 
Highways Act (LV of 1955 ), read with section 21 of the Maharashtra General Clauses Act (1 of 1904 ) 
and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby amends the 
said notification as under, namely : 

In the Schedule appended to the said notification , entries from serial numbers 02 to 23 , 
mentioned in column ( 1 ) , shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


A. A. SAGANE , 
Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


